महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींच्या सर्वांगीण 
विकासासाठी उल्लेखनिय कार्य करणा-या 
व्यक्‍तींना/सामाजिक संस्थांना आदिवासी 
सेवक / आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार 
प्रदान करण्याबाबत. 

(सन २०१९-२०,सन २०२०-२०२१,सन २०२१-२२ 
वसन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र- टिआरआय-१०८८/सीआर-१९६/का-६, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, १९८८. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. आसेपु-१०९९/प्र.क्र.६/का-५, 
दिनांक. २७ जानेवारी, १९९९. 
३) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र. आसेपु-२०१४/प्र.क्र.४३/का-१४ 
दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१५. 
४) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र. आसेपु-०१२३/प्र.क्र.३७/का-१४ 
दिनांक २२ फेब्रुवारी,२०२३. 
५) आदिवासी सेवक/संस्था पुरस्कार राज्यस्तरीय निवड समितीची दि.७/११/२०२३ रोजीची बैठक. 
६) आयुक्‍त,आदिवासी विकास,नाशिक यांचेकडील दि.१३/११/२०२३ व दि.२०/११/२०२३ रोजीचा 
प्रस्ताव 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यात आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी उल्लेखनीय कार्य करणा-या व्यक्‍तींना व 
सामाजिक संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या / त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत व्यक्‍ती 
व संस्था यांना अनुक्रमे “आदिवासी सेवक पुरस्कार व आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार “ हा राज्य पुरस्कार दरवर्षी 
प्रदान करुन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येतो. वाचा मधील अनु.क्र.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार “आदिवासी 
सेवक पुरस्कार” प्राप्त व्यक्तीस रु. २५,००१/- तसेच “आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार” प्राप्त संस्थेस रु 
५०,००१/- एवढी रक्कम पुरस्कार म्हणून देण्यात येते. सन २०१९-२०,सन २०२०-२०२१,सन २०२१-२२ वसन 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 


२०२२-२३ या वर्षातील पुरस्कार हा कोरोना परिस्थिती व काही अपरिहार्य कारणामुळे देण्यात आलेला नाही. 
वाचा येथील अनु क्र.४ मधील शासन निर्णयानुसार गठीत केलेल्या आदिवासी सेवक/संस्था पुरस्कार 
राज्यस्तरीय निवड समितीची बैठक दि.०७/११/२०२३ रोजी पार पडली.सदर समितीने शिफारस केल्यानुसार 
वाचा येथील अनु.क्र.६ अनुसार प्रस्ताव राज्यस्तरीय निवड समितीचे सदस्य सचिव व आयुक्‍्त,आदिवासी 
विकास,नाशिक यांचेकडून शासनास प्राप्त झाला. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०१९-२०,सन २०२०- 
२०२१,सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या चार वर्षातील एकत्रित आदिवासी सेवक/आदिवासी सेवा संस्था 
पुरस्कार देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०१९-२०,सन २०२०-२०२१,सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या चार वर्षातील एकत्रित 
“आदिवासी सेवक व आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार” देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. सन २०१९-२० ते 
सन २०२२-२३ या चार वर्षांतील पुरस्कारासाठी एकूण go व्यक्तींची “आदिवासी सेवक पुरस्कार” देण्यासाठी 
तसेच सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या वर्षासाठी ८ संस्थांची “आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार” देण्यासाठी 
निवड केली आहे. या शासन निर्णयाव्दारे आदिवासी सेवक पुरस्कार व्यक्तींची नावे सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
अ” मध्ये तसेच आदिवासी सेवा संस्थांची नांवे विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे घोषित करण्यात येत 
आहेत. 
२. आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती व आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार प्राप्त संस्था (संस्थेचे १ किंवा 
२ प्रतिनिधी) यांना वाचा येथील अनु.क्र.२ व ३ मधील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अनुज्ञेय लाभ देण्यात 
यावेत. 
३. “आदिवासी सेवक” व “आदिवासी सेवा संस्था” पुरस्काराकरिता निवड केलेल्या व्यक्तींची नांवे महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रामध्ये (सर्वसाधारण भाग) प्रसिध्द करण्यात यावित. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२३११२३१२२५५३८६२४ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAT | 5 H S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
VITHALRAO KOVE obevetoowenr department 
Date: 2023.11.23 12:26:29 +05'30' 


(सतीश वि.कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 
DN: CN = SATISH VITHALRAO KOVE, C = IN, 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 


३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

८. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

९. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

१०.सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य 

११.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सर्व विभागीय syed Fees विभाग सर्व 

qv. ogee, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 


१६.महाळलेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 


१७.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती 
१८.आयुक्‍्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१९.सर्व जिल्हाधिकारी 


२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या.नाशिक 


२१.. व्यवस्थापकीय संचालक, wat आदिवासी वित्त विकास महामंडळ, नाशिक 


२२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


२३. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

२६. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२७.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२८.महासंचालक माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय,मुंबई. 


२९.माहिती व प्रसिध्दी संचालनालयातील आदिवासी विभागाचे संपर्क अधिकारी(५प्रती) 


३०.निवड नस्ती.(का.१४) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 


शासन निर्णय क्रमांक आसेपु:- २०२०/प्र.क्र. २७/का-१४, दिनांक २३/११/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
सन २०१९-२० या वर्षाकरिता आदिवासी सेवक पुरस्कारार्थींची नावे. 
अ.क्र. | ए.आ.वि.प्रकल्प समाज सेवकाचे नांव पत्ता 
१ नाशिक श्री रघुजी येसाजी गवळी मु.पो.बोरवठ, ता.पेठ जि. नाशिक 
२ | नाशिक श्रीम. अनिताताई रामदास मु.पो. काळूस्ते ता. इगतपुरी जि. नाशिक 
घारे 
३ | नाशिक श्री उध्दव पांडुरंग मोरे. भाऊ बंगला, विजय नगर मु.पो.ता. दिडोरी जि. 
नाशिक 
४ | यावल श्री.जितेंद्र बापूराव चव्हाण  । मु.पो. पिलखोड ता. चाळीसगांव जि. जळगांव 
५ ।तळीदा डा हाशिकांत जगन्नाथ वाणी ।मु. पो. ता. तळोदा जि. नंदुरबार 
६ । नंदुरबार श्री. नुरानी हेदरअली मु. पो. लोणखेडा ता. शहादा जि. नंदुरबार 
कुतुबअली 
७ | कळवण श्री. दगडू रामचंद्र सोनवणे  ।रा. सावरकर चौक, कळवण ता. कळवण जि. 
नाशिक 
८ तळोदा श्री.रुपसिंग बिरबा पाडवी मु. हरकलालनगर,तळोदा, ता. तळोदा जि. 
नंदुरबार 
९ | जव्हार श्री. धाकळल जानु खुताडे मु.भोतडपाडा पो. जामसर ता.जव्हार,जि.पालघर 
णि ० | जव्हार श्री. दिपक पांडुरंग साळुंखे मु. कोयना कुसवडे पो. Ga ता. वाडा जि. 
पालघर 
११ १ | घोडेगांव श्री प्रकाश रामचंद्र वायदंडे ।अभंग घर नं.४५६,.कार्वे ता.कराड जि. सातारा 
१२ | पेण श्री.जयपाल परशुराम पाटील ।मु. चेंढरे पो. अलिबाग ता. अलिबाग जि. रायगड 
१३ | जव्हार श्री. भास्कर BSH दळवी रा.पाहुनीपाडा, पो.कोने, ता.वाडा,जि.पालघर 
१४ | धारणी श्री. सुभाष केशवराव श्री गुरुदेव सेवामंडळ, हरिहर नगर, तलईकम्प, 
येणोरकर ता. धारणी जि. अमरावती 
१५ | नागपूर श्री. रमेश मिरगुजी उईके ४८ चाणक्यपुरम न्यु नरसाळा रोड, जुन्या 
जंगलेच्या चक्की जवळ, नागपूर 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 
CN = SATISH VITHALRAO KOVE, C = IN 


SATI SH harashtra, O = GOVERNMENT OF 
VITHALRAO ९०0४८६६ या 


ate: 2023.11.23 12:26:47 +05'30' 


(सतीश वि.कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 


शासन निर्णय क्रमांक आसेपु:- २०२०/प्र.क्र. २७/का-१४,दिनांक २३/११/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता आदिवासी सेवक पुरस्काराथींची नावे. 


अ.क्र. | ए.आ.वि.प्रकल्प समाज सेवकाचे नांव पत्ता 
१ नाशिक श्री.अनिल नामदेव वाघ प्लॉट नं. एएसबी-५०, अश्विननगर, सिडको 
नाशिक 
२ | कळवण श्री गमन इसन सोनवणे मु. पो. तळवाडे ता. मालेगांव जि. नाशिक 
३ | नंदुरबार श्रीम. सविता जगदीशा मु.पो.खांडबारा ता. नवापूर जि. नंदुरबार 
जयस्वाल 
४ | जव्हार श्री रविद्र नागो भुरकंडे मु. सापणे बु.पो. वरले ता.वाडा जि. 
पालघर 
५ | घोडेगांव श्री नामदेव लक्ष्मण नाडेकर रा.कोल्हीवाडी नं.१ ता.जुन्नर जि.पुणे 
घोडेगांव श्रीमती तुळा रुपा लांघी मु. पो. खरोशी ता. खेड जि. पुणे 
७ | शहापूर श्रीमती प्रमिला उध्दव मसराम ।मु. सप्तश्री हाईटस, ठाणे मु. पो. ता. ठाणे 
८ | शहापूर श्री अशोक म्हाळू इरनक मु. मानेनगर , कलावती दर्शन अपार्टमेंट 
शहापूरजि. ठाणे 
९ | छत्रपती श्री कडूदास हरिभाऊ कांबळे | मु.संजयनगर,पो.ता.गेवराई ,जि.बीड 
संभाजीनगर 
| 9° | ० | किनवट श्री भागोराव नारायण शिरडे  । रा. मोहपूर ता. किनवट जि. नांदेड 
११ १ | अकोला श्री.मगवान आश्रु कोकाटे मु. पो. टिटवी ता. लोणार जि. बुलढाणा 
१२ । नाशिक श्री धोंडीराम किसन थेल मु. पो. चौसाळे ता.दिडोरी जि. नाशिक 
१३ । कळवण श्री गणपत सहादु मुकणे मु. पांढरवड / मुळडोंगरी पो. साकोरा ता. 
नांदगांव जि. नाशिक 
१४ | भंडारा si feat सिताराम सयाम मु. मुरमाडी पो. मुरमाडी तुपकर ता. लाखणी 
जि. भंडारा 
१५ राजुर श्री. सखाराम ठका गांगड मु. पो. उडदावणे ता. अकोले जि. 
अहमदनगर 
SATISH acacia 
VITHALRAO KOVE Si त, 


(सतीश वि.कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 


शासन निर्णय क्रमांक आसेपु:- २०२०/प्र.क्र. २७/का-१४,दिनांक २३/ ११/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता आदिवासी सेवक पुरस्कारार्थींची नावे. 


अ.क्र. | ए.आ.वि.प्रकल्प समाज सेवकाचे नांव पत्ता 
१ नाशिक श्री.ज्ञानेश्वर सिताराम भोये मु. पो. निरगुडे ता. पेठ जि. नाशिक 
२ | कळवण श्री सुरेश पुनाजी पवार मु. गिताई नगर पो. अभोणा ता. कळवण जि. 
नाशिक 
३ । नंदुरबार श्री गोसा बहादूर GIS मु आडगांव पो. मुबारकपूर ता. शहादा जि. 
नंदुरबार 
४ | घोडेगांव श्रीम.सविता सहदेव मते मु.पो.कुरवंडी, ता.आंबेगांव जि.पुणे 
५ | मुंबई श्री किसन मारुती तळपाडे  ।१११/8/२ गुलमोहर कॉ. ऑप. सोसायटी 
गोराई -१ बोरीवली प. मुंबई- ४०००९१ 
६ ।ऱाहापूर श्री.महादेव आंबो घाटाळ मु. भिनार पो. वडपे ता. भिवंडी जि. ठाणे 
७ | किनवट श्री नागोराव उरकुरडा गुरनुले | ता. किनवट जि. नांदेड 
८ राजूर श्री.ठकाजी नारायण कानवडे ।मु.पो.राजूर,ता.अकोळे,जि.अहमदनगर 
९ | जव्हार श्री सुरेश मुकुंद पागी मु.सुर्यानगर (वडपाडा) पो.जामसर 
ता.जव्हार जि.पालघर 
गि ० | डहाणु श्रीम. रंजना किशोर संखे मु. वंजारपाडा पो. बोईसर ता.जि. पाळघर 
११ १ | डहाणु श्री वसंत नवशा भसरा मु. पो. धुंदलवाडी ता. डहाणु जि. पालघर 
१२ । पांढर कवडा श्री वसंत नारायण Har मु.दिपनगर लहान वडगांव रोड, यवतमाळ 
जि. यवतमाळ 
१३ । चंद्रपूर डॉ. मधुकर गणपत कोटनाके ।मु बिरसामुंडा नगर, बामणवाडा 
पो.चुनाळा,ता.राजुरा जि. चंद्रपूर ४४२९०५ 
१४ वर्धा श्री सिताराम हावशा भिवनकर '।मु.पो.मांड ता.व जि.वर्धा 
१५ धुळे श्री.वसंत शामराव घरटे मु. सामोडे पो. दत्तनगर ता. साक्रि. जि.धुळे 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO 
KOVE 


SATISH पट व 
DN: CN = SATISH VITHALRAO KOVE, C = 
VITHALRAO (०५९५ ot 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.11.23 12:27:22 +05'30' 


(सतीठा वि.कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 
शासन निर्णय क्रमांक आसेपु:- २०२०/प्र.क्र. २७/का-१४,दिनांक २३/११/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 
सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता आदिवासी सेवक पुरस्कारा्थींची नावे 


अ.क्र. | ए.आ.वि.प्रकल्प समाज सेवकाचे नांव पत्ता 

चिं राजुर श्री दत्तात्रय हनुमंता मुठे रा.फोफसंडी, पो.पाळसुंदे ता.अकोले 
जि.अहमदनगर 

२ | नाशिक श्री देवरे श्रावण नानाजी ५ संकल्प सोसायटी, जाणता राजा कॉलनी 
मधुबन कॉलनी जवळ मखमलाबाद रोड 
पंचवटी, नाशिक 

३ | नंदुरबार श्री इश्वर संतोष माळी मु. पो. जयनगर ता.शहादा जि. नंदुरबार 

४ । नंदुरबार श्री युवराज दगाजीराव पाटील मु.पो. ता. जि. नंदुरबार 

५ | नाशिक श्री मधुकर श्रीराम आचार्य मु. पो. वणी ता.दिंडोरी जि. नाशिक 

६ | देवरी सौ. शिला सुरेश उईके मु. वाड क्र.५, आझाद चौक, अर्जुनी पो. 
अर्जुनी मोर जि. गोंदिया 

७ ।तळीदा जितेंद्र चंद्रसेन पाडवी मु. मोरवड पो. तळवे ता. तळोदा जि. नंदुरबार 

८ | घोडेगांव श्रीम. सिता गणपत किरवे रा.आदर्शनगर, सव्हे नं.७४, कॉलनी नं.१ 
दिघी ता.हवेली जि.पुणे 

९ । शहापूर STAN पोपरे वाळीबा विठ्ठल रुम नं.१४ सी विंग वनराई पुष्पा अपार्टमेंट, 


एमआयडीसी. रोड, कात्राप,मु. बदलापूर (पूर्व) 
ता.अंबरनाथ जि.ठाणे 


१0 ० | पेण श्री रत्नाकर तुकाराम घरत मु. पो. बारापाडा ता. पनवेल जि. रायगड 

११ १ | डहाणु श्री संतोष शिवराम जनाठे मु. पो. मनोर ता.जि. पालघर 

१२ | जव्हार श्री लक्ष्मण ढवळू टोपले मु. पो.ता. विक्रमगड जि. पाळघर 

१३ | अहेरी डॉ.चरण जित सिंग बलविरसिंग । मु.आलापल्ली,ता.अहेरी,जि.गडचिरोळी 
सलुजा, 

१४ । नागपूर श्री बबन धुवालाल गोरामन मु.शेषनगर ता.हिंगणा जि. नागपूर 

१५ | नागपूर श्री.दिनेडा अंबादास शोराम प्लॉट नं.१७ ज्ञानयोगी अपार्टमेट, शास्त्री ले- 


आऊट, सुभाषनगर, नागपूर 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 


SAT | S H DN: CN = SATISH VITHALRAO KOVE, C = IN, S = 
MAHAR TTAA, OU THIBALD ae PMENT 
VITHALRAO KOVE क. .७ळ 
(सतीश वि.कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आसेपु- २०२०/प्र.क्र.२७/का-१४ 


शासन निर्णय क्रमांक आसेपु:- २०२०/प्र.क्र. २७/का-१४,दिनांक २३/११/२०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र “ब” 


सन २०२१-२२ साठी आदिवासी सेवा पुरस्कार संस्थांची नावे 


अ.क्र. | ए.आ.वि.प्रकल्प संस्थेचे नांव पत्ता 
i नंदुरबार के. दिलवरसिग पाडवी स्मारक | Berar ता. शहादा जि. नंदुरबार 
स्मृती संस्था 
२ | नंदुरबार दीनदयाल वनवासी विकास मेन रोड, शहादा, ता. शहादा जि. नंदुरबार 
संस्था 
३ | गडचिरोली श्री गुरुदेव जंगळ कामगार जोगीसाखरा,ता.वडसा,जि.गडचिरोली 
सहाकरी संस्था, 
४ | धुळे ज्ञान विकास मंडळ प्लाट नं. ८९, कर्मवीर नगर ,ता. साक्रि जि. 
धुळे 
सन २०२२- २०२३ साठी आदिवासी सेवा पुरस्कार संस्थांची नावे 
अ.क्र. ए.आ.वि.प्रकल्प संस्थेचे नांव पत्ता 
णि धुळे कन्हेयालाल बहुउददेशिय संस्था | Wels मु. पो. Vets ता. साक्री, जि. धुळे 
2 | पुसद शिक्षण प्रसारक मंडळ मोरचंडी पो.ढाणकीो 
ता.उमरखेड,जि.यवतमाळ 
पेण अहिल्या मंडळ पेण जि. रायगड 
शहापुर जिवन संवर्धन संस्था बी १०१,चंद्रभागा फेस-२,कोलवली रोड, 
कल्याण (प.), जि.ठाणे 
SAT | 5 H ed signed by SATISH VITHALRAO 


CN = SATISH VITHALRAO KOVE, C 


VITHALRAO KOVE five? saunter 


DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.11.23 12:27:52 +05'30' 


(सतीश वि.कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


